राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी 
भागीदारी तत्वावर एकात्मिक कृषि विकासाच्या (PPP- 
IAD) प्रकल्पांतर्गत Value chain Development for Fruits 
and Vegetables (M/s. Sahyadri Farmers Producer 
Company Ltd. ॥१४७॥८) निर्मितीचा प्रकल्प सन २०२०-२१ 
मध्ये राबविण्यास रु. ९.५८ कोटी रकमेच्या योजनेस 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राकृवि-२०२०/प्र.क्र. १९५/९-अओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २६.१०.२०२० 


संदर्भ:-१.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या २६ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- 
शासन पत्र जाक्र. NO. RKV -१२१८/७.३.३३८/१४५, Date-2¢/03/2098 
२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या २८ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- 
शासन पत्र ils. NO RKV-0920/C.R. 98/98-A, Date-98/03/2020 
3. संचालक, AERTS राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे जा.क्र. 
मराफऔवमं/का.व्य/पीपआयएडी/१३६८४/२०२०, दि.०४/०६/२०२० चे पत्र. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे 
जा.क्र. मराफऔवमं/का.व्य./कां.चा./२०१६७/२०२०, दि.२६/०८/२०२० चे पत्र. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांचे 
जा.क्र. मराफऔवमं/का.व्य./कां.चा./२३५७७/२०२०, दि.२५/०९/२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखालील २६ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी 

समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर एकात्मिक कृषि 
विकासाच्या (PPP-IAD) प्रकल्पांतर्गत Value chain Development for Fruits and Vegetables (M/s. Sahyadri 
Farmers Producer Company Ltd. Nashik.) निर्मितीच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच २८ व्या 
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीमध्ये सदर प्रकल्प सन २०२०-२१ मध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत एकूण रू. ३३.१० कोटीचा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रू. ९.५८ कोटी निधी एका वर्षांच्या कालावधीत उपलब्ध करून दिला 
जाणार आहे. त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीने सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रू. ९.५८ 
कोटी नियतवाटप मंजूर केलेले आहे. 

सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर 
एकात्मिक कृषि विकासाच्या (PPP-IAD) प्रकल्पांतर्गत Value chain Development for Fruits and Vegetables 
(M/s. Sahyadri Farmers Producer Company Ltd. Nashik.) निर्मितीचा प्रकल्प राबविण्यास रू. ९.५८ 
कोटीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२०/प्र.क्र. १९५/९-अ 


शासन निर्णय :- 


१, 


षु ; 


सन 2020-29 मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर 
एकात्मिक कृषि विकासाच्या (PPP-IAD) प्रकल्पांतर्गत Value chain Development for Fruits and 
Vegetables (M/s. Sahyadri Farmers Producer Company Ltd. Nashik.) निर्मितीचा प्रकल्प राबविण्यास 
रू. ९.५८ कोटीच्या (रुपये नऊ कोटी अट्ठावन्न लाख फक्त) निधी वितरणास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. सदर प्रकल्प शासन व अंमलबजावणी संस्था यांच्याद्वारे २९:9१ या प्रमाणात राबविण्यात येणार 
आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमुद केलेल्या विवरणानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांना 
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मापदंडानुसार अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी 
रू. ९.५८ कोटी (रुपये नऊ कोटी अटठ्ठावन्न लाख फक्त) निधी आरकेव्हीवाय अंतर्गत उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. 
सदर प्रकल्प १ वर्ष कालावधीत राबवावयाचा असून चालू वर्षासाठी रू. ९.५८ कोटी निधीचे नियतवाटप 
(allocation) मंजूर करण्यात येत आहे. तथापि, वर्ष निहाय उपलब्ध करून द्यावयाच्या नियतवाटपात 
वाढ/घट करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
सदर प्रकल्प राज्यात महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांच्यामार्फत एकात्मिक 
फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात राबविण्यात यावा. 
सदर प्रकल्पाच्या राज्य स्तरावरुन संनियंत्रणाची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
फलोत्पादन औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांची राहील. 
a. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर एकात्मिक कृषि विकासाच्या मंजुर प्रकल्पाचे 
राज्यस्तरावरुन संनियंत्रण करण्यात यावे. 
0. प्रकल्पाच्या प्रगतीचा वेळोवेळी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी आढावा घ्यावा. 
०. जिल्हा स्तरावरील जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आणि प्रकल्पाशी संबंधित संस्थेचे प्रतिनिधी 
यामध्ये समन्वय ठेवावा व जिल्हा कृषि अधिक्षक यांनी प्रकल्पाचा लेखा-जोखा, अनुदान मागणी 
व प्रगती अहवाल सादर करावा. 
सन २०२०-२१ मध्ये सदर प्रकल्प परिशिष्टा-अ मध्ये नमुद केलेल्या अहवालानुसार राबविण्यात यावा. 
सदर प्रकल्पांतर्गत संबंधित संस्था आणि शासनाचा आर्थिक सहभाग याबाबतचा विस्तृत तपशील सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये दर्शविण्यात आलेला असून त्यानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात 
यावी. (परिशिष्ट-आ) 
सदर प्रकल्पाचा जिल्हानियोजन सविस्तर आराखडा परिशिष्ट-ब मध्ये सादर करण्यात आला आहे. 
त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी. (परिशिष्ट-ब) तसेच, जिल्ह्यातील इतर तालुके/गावांत सदर योजनेअंतर्गत 
राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाचा मंजूर आराखडा सादर करावा. 
सदर प्रकल्पाशी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा 
प्रकल्प समन्वय समिती स्थापन करावी. यामध्ये कृषि उपसंचालक किंवा उपविभागीय कृषि अधिकारी 
यांचा समावेश करण्यात यावा व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी संबंधित संस्थेच्या प्रतिनिधींशी 
आवड्यक तो समन्वय ठेवावा. 
या प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन द्यावयाचा निधी सन २०२०-२१ मध्ये 
उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीतून संस्थेच्या मागणीनुसार वेळोवेळी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२०/प्र.क्र. १९५/९-ओ 


१०. 


१२. 


१२३. 


१४. 


प्रति, 


GM  _८ KC AV A _-O 
— — — — — — — 


तसेच सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकाय योजनांच्या मागदर्शक सुचनांनुसार उपयोगात आणावा. संबंधित 
संस्थेच्या संचालकाकडून निधीच्या खर्चाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे. 
प्रस्तुत प्रकल्प राबविण्याकरिता निधी वितरणाची कार्यवाही शासनामार्फत करण्यात येईल. 
प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती 
मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे सनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी, केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र 
शासनाला तसेच राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारा निधी संस्थेच्या 
आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करण्यात यावा. सदर निधी अखर्चित राहणार नाही याची 
अंमलबजावणी यंत्रणांनी काळजी घ्यावी. 
योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परिक्षण उपयोगिता प्रमाणपत्र व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांनी राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांस वेळोवेळी सादर करावी. 
सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अमंलबजावणी होईल याची दक्षता आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. या योजनेसाठी खर्च करताना सर्व वित्तीय नियम, विनियम, वित्तीय शासन निर्णय, 
अधिसूचना, आदेशा, केंद्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेशा, केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या 
मार्गदर्शक सूचना आणि भारताचे नियत्रंक व महालेखापरिक्षक यांचे या संदर्भातील निरिक्षण आणि 
खर्चात अनियमितता होणार नाही यांचे पालन होईल या अटीच्या अधिन राहून निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharrashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१०२६१७०४५८२२०१ असा आहे. 
हा staat डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


f Maharashtra, ou=Agriculture And ADF 


rmment jal 
et Depart , postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.2( 12845 163abd7087 1 7bb4bef92b6886b147679a5af5a494e268689a 
Ashok Maroti Atram 2:2 
serialNumber=5f7eca 1f400d866ea34324ceala547aa04f0da0794a00bee 1 26e8 
678172a15c5, cn=Ashok Maroti Atram 
Date: 2020.10.26 17:09:20 +05'30° 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


मा. मंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
मा.राज्यमंत्री (कृषी) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई -३२ 

आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२०/प्र.क्र. १९५/९-अ 


८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 

९) सर्व संचाळक कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

१०)सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

११) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, 

१२) सहाय्यक संचालक (लेखा) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

93) महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ) मुंबई /नागपूर, 

१४ संचालक लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

१५) सहसंचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५वा मजला, मुंबई -३२, 

१६) ud जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
) 
) 
) 
) 
) 


१७)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१८)निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१९) लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 
२०)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१)निवड नस्ती 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२०/प्र.क्र. १९५/९-अ 


परिशिष्ट-अ 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर एकात्मिक कृषि विकासाच्या 
(PPP-IAD) प्रकल्पांतर्गत Value chain Development for Fruits and Vegetables (M/s. Sahyadri 
Farmers Producer Company Ltd. Nashik.) निर्मितीचा प्रकल्प नियोजन अहवाल 


(Rs. in Lakh) 
Sr. Particular Quantity | Total Cost of Sharing Pattern 
No. Cost RKVY | Beneficiary | Implementing 
Agency 
1 Nursery 1 200.00 10.00 | = 190.00 
Evaporative/Low 100 500.00 | 250.00 250.00 
energy Cool 
Chamber (8 M.T.) 
3 Functional 120 600.00 | 240.00 शि 360.00 
Infrastructure for 
Collection, sorting, 
grading packing 
units. 
4 Refer Vans 11 300.00 | 105.00 शिका 195.00 
5 Setting up of new 400.00 45.00 | 355.00 
soil testing 
laboratories 
i Setting up of State of 400.00 40.00 शि 360.00 
art liquid/carrier 
based Bio 
Fertilizer/Bio 
pesticide units 
7 Setting up of 210.00 63.00 शि 147.00 
mechanized 
Fruits/Vegetables 
market waste/Agro 
waste compost 
production unit 
a Fruits & Vegetables 400.00 | 100.00 | 300.00 
Markets/Distribution 
Centres 
a Refer Cabinet for 20 300.00 | 105.00 ian 195.00 
Retails Stores 
Total 3310.00 | 958.00 i (४ ० | 2352.00 
% Share 100% 29% 0% 71% 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-२०२०/प्र.क्र. १९५/९-अ 


परिशिष्ट-ब 
जिल्हानिहाय नियोजन 
(रक्‍कमरु. लाख) 
अ.क्र. | जिल्हा बाब एकूण रक्‍कम भागीदारी संस्थांचा हिस्सा 
राकृवियो कार्यान्वयन 
यंत्रणा 
(१ Nursery Unit 200,00 90.00 420,00 
२ Evaporative/Low Cool ५००.०० २५०.०० २५०.०० 
Chamber (8 M.T.) 
3 Functional Infrastructure ६००.०० २४०.०० ३६०.०० 
for collection, sorting, 
grading, packing etc. 
¥ Refer vans 300,00 १०५.०० १९५.०० 
षु Setting up new soil testing 800.00 ४५.०० ३५५.०० 
Laboratory 
६ Setting up of state of art 200,00 20,00 ३६०.०० 
नाशिक liquid/carried based Bio 
fertilizer / Bio Pesticide 
Unit 
(9 Fruit/ Vegetable markets 290,00 ६३.०० १४७.०० 
and distribution centres 
J Setting up of mechanized 800.00 400,00 300,00 
Fruit/Vegetable market 
waste/agro waste compost 
production Unit, Setting up 
of input production unit 
९ Refer cabinet for retails 300,00 १०५.०० १९५.०० 
store 
एकूण ३३१०.०० ९५८.०० २३५२.०० 
टक्केवारीचे प्रमाण % १०० % २९% ७१% 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


